राष्ट्रीय स्मारकांचे जतन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण ०९१४ / २३४१ / प्र.क्र. १९१/विशा १अ 
७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-५. 
दिनांक २ जानेवारी, २०१५. 
वाचा - 
१. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेचे  अर्धशासकीय पत्र क्र. 
१४४/डीजी(एएसआय)/६/१९/२०१३-एम, दि. १ सप्टेंबर, २०१४ 


परिपत्रक - 

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारितील भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही संस्था देशातील 
अतिमहत्त्वाच्या ३६८० स्मारकांची देखभाल करते. त्यापैकी ९५५ स्मारकांमध्ये आजही पूजाअर्जा केली जाते. 
स्मारकांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली असेल व जर त्या ठिकाणी पुरातन काळापासून कोणताही धार्मिक 
विधी संपन्न होत नसेल तर अज्ञा स्मारकांच्या ठिकाणी नव्याने कोणत्याही धार्मिक विधीस मान्यता न देण्याचे 
केंद्र शासनाचे धोरण आहे. तथापि, काही वेळा अशा स्मारकांच्या ठिकाणी जबरदस्तीने पूजाअर्चा सुरु 
करण्याचे प्रयत्न केळे जातात. अशा वेळी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेकडून पोलीस यंत्रणा व जिल्हा 
प्रशासनाकडून मदत मागितली जाते. 

राष्ट्रीय स्मारकांचा ठेवा जतन करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेस सर्वतोपरी सहकार्य 
करणे आव्यक आहे. राष्ट्रीय स्मारकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव जर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेने 
पोळीसांकडून मदत मागितल्यास, त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना तात्काळ 
करावी. तसेच अशा राष्ट्रीय स्मारकांच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्‍यक 
त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०२१५१८३१४५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhanudas 8 


Ingale 

h a N U as DN: CN = Bhanudas B Ingale, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 


B | al (1 च e Desk Officer 


Date: 2015.01.02 16:00:13 +05'30" 


(भा. बा. इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण 0914 / 2341 / प्रक्र. 191 /विशा 1 अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३. मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व ). 
६. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सर्व). 
७. मा. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मुंबई. 
९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सर्व सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त. 
१३. पोलीस आयुक्‍त (सर्व). 
१४. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक (सर्व ). 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 
१६. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी (सर्व). 
१७. जिल्हा पोलीस अधिक्षक (सर्व ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


